बुलडाणा जिल्ह्यातील बीबी चिखला ed 
तांबोळा सरस्वती लोणार हिरडव गुंधा बागुलखेड 
गुंजखेड हा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ ऑगस्ट, २०१९ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा. क्र.का २ (२/ दर्जोन्नती/२०१८/११३७, दि.२२/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील बीबी चिखला ec तांबोळा सरस्वती लोणार हिरडव गुंधा 
बागुलखेड गुंजखेड हा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास 
सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 

सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन खालील रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
बीबी चिखला हत्ता तांबोळा इजिमा (०/०० ते २१/००) २७.५०० | प्रमुख 
सरस्वती लोणार हिरडव गुंधा मार्ग- १४५ । २१.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
बागुलखेड गुंजखेड हा रस्ता. मार्ग- 
प्रजिमा ४४ची | ३.६००कि.मी १०६ 
परस्पर व्याप्त 
(ओव्हरलळॅप 
लांबी) 
ग्रामीण (०/००ते६/५००) 
मार्ग- ४७ । ६.५०० कि.मी. 
एकूण २७.५०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६८/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख 


जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २७.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२३६८.३९--२७.५००) म्हणजेच २३९५.८९ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत 
२१.०० कि.मी.ने घट होवून एकूण लांबी (१४११.३९-२१.००) म्हणजेच १३९०.३९ कि.मी. इतकी 
तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्याच्या लांबीत ६.५०० कि.मी.ने घट होवून एकूण लांबी (२८६०.६६-६.५००) 
म्हणजेच २८५४.१६ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०८०७१५४१३९८८१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


& 


(२ ७. 


) 
) 
) 
) 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


Pp fa S h a nt Works Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b 1 bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814 
nt 


Vi n a ya kra (0 Pp a ti | a cn=Prasha 


Date: 2019.08.07 15:51:47 +05'30" 


(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी,बुलडाणा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


